RNI No. MAHBIL / 2009/ 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५, अंक ३७ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८ , २०१ ९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २८, किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ ऑगस्ट २०१९ . 

अधिसूचना 
क्रमांक डीएजे.१५१९ / १ ९९ / प्र.क्र .३८ / का.३. ज्याअर्थी, विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय ,दिनांक २० जुलै , २०१६, दिनांक १३ ऑक्टोबर , 
२०१६ आणि दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१७ अन्वये मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या सहमतीने राज्यात १४ ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालये, १४ व्या वित्त 
आयोगांतर्गत ५ वर्षांचे कालावधीकरिता स्थापन करण्यास व त्यासाठी आवश्यक अस्थायी पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे ; आणि 

ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी खालील नमूद न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय या पदावर १४ वा 
वित्त आयोग अंतर्गत योजनेखाली ५ वर्षे कालावधीकरिता करावयाची शिफारस केली आहे; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन याद्वारे कौटुंबिक न्यायालय अधिनियम , १९ ८४ च्या कलम ३ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील 
नमूद न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून २ वर्षांच्या परिविक्षाधिन कालावधीकरिता न्यायाधीश, कौटुंबिक 
न्यायालय या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्ती करीत आहे. 


- 


- 


अ.क्र . 


सध्याचा व्यवसाय 


६ . 


उमेदवाराचे नाव 
श्रीमती कंक नेत्रा अजय 
श्री . उपाध्ये देवेंद्र मुरलीधर 


वकील 
वकील 


वरील न्यायिक अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता उच्च न्यायालय ठरवेल त्याप्रमाणे राहील . तसेच त्यांची नियुक्ती ५ वर्षांचे कालावधीकरिता 
अस्थायी स्वरूपात करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ . श्या . कलोती, 


शासनाचे विधि सल्लागार - नि - सहसचिव . 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ ऑगस्ट २०१९ . 


अधिसूचना 
क्रमांक डीजीपी.३ ९ १५ / प्र.क्र .३७८ / का.१४. दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम 
२४ (३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम, १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार वाशिम जिल्हा व 
सत्र न्यायालयाकरिता खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक 
दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१६ अन्वये दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१६ पासून पुढील २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीचा 
कालावधी संपल्याने शासन अधिसूचना दिनांक १४ ऑगस्ट , २०१८ अन्वये पुढील १ वर्ष कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

सदर नियुक्तीस दिनांक १६ ऑगस्ट , २०१ ९ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र . 


नाव 


१ . 


अॅड . साहेबराव खंडुजी गिमेकर 
अॅड . गोविंदराव ज्ञानदेव गंगावने 


२ . 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरूस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर, 
शासनाचे अवर सचिव . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ ऑगस्ट २०१९ 


~ 


अधिसूचना 
क्रमांक डीजीपी .३६१८ / प्र.क्र .२८२/ का.१४. – दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम 
२४ (३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९ ८४ च्या नियम १३ तसेच या नियमात शासन अधिसूचना 
विधि व न्याय विभाग क्र.संकीर्ण-५९१५ /( २७ )/का.१४, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ व दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ च्या शुद्धिपत्रकान्वये करण्यात 
आलेल्या दुरुस्तीस अनुसरून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकरिता खालील अधिवक्त्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून 
पुढील तीन वर्षांचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या 
कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे : 
अधिवक्त्याचे नाव 

पद 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
अॅड. संदेश कृष्णा तायशेटे 

जिल्हा सरकारी वकील व शासकीय अभियोक्ता 
२ अॅड . संदिप अशोक राणे 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
अॅड. रूपेश विठ्ठल देसाई 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


अ.क्र . 


१ 


३ 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम, १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील. 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

४. तात्पुरती व्यवस्था म्हणून नियुक्तीस मुदतवाढ देण्यात आलेल्या खालील विधि अधिकाऱ्यांच्या त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावरील 
सेवा उपरोक्त विधि अधिकारी रूजू झाल्यावर आपोआप संपुष्टात येतील . 

अधिवक्त्याचेनाव 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ 

अॅड. सुर्यकांत गुरूनाथ प्रभू खानोलकर जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता 
अॅड. अवधुत नारायण भणगे 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
अॅड . स्वप्निल सुभाष सावंत 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


अ.क्र . 


पद 


२ 


ev 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८ , २०१ ९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे : (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था /सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१८ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३) अध्यक्ष/ व्यवस्थापक , शरदचंद्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., राजुरी दिनांक २५ मार्च २०१ ९ चे पत्र 

व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 


. 


. 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क.१५६ / शरदचंद्र ना.सह.पत / २०१९ / १२५३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या शरदचंद्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., राजुरी “ झेप ” राजुरी, ता. जुन्नर , जिल्हा पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील 
अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


( २ ) 
श्री . विजय अनंत गाडगे 


( ३ ) 
वसुली अधिकारी 


( ४ ) 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


१ 


( ५ ) 
पुणे व अहमदनगर जिल्हा 


अटी : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून 
घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 


करावी. 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १२-१८, २०१९/ भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ शरदचंद्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., राजुरी, ता . 
जुन्नर, जिल्हा पुणे ” असा फलक लावता येवू शकेल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करण्याची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक १४ मे २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८, २०१ ९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 


. 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क .१५६ / संजय को / २०१९ / १२५४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६(१ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या संजय को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . बाबुराव रावजी यादव 


प्रभारी कर्ज वसुली अधिकारी 


( ४ ) 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, 

पुणे जिल्ह्यापुरते . 
रायगड, अहमदनगर , सातारा 

सांगली जिल्ह्यापुरते . 


२ 


श्री . विशाल राजाराम दुराफे 


वरिष्ठ लिपिक 


अटी : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 


करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१ /१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ संजय को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई ” असा 
फलक लावता येवू शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १२-१८, २०१ ९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करण्याची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 

(१३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


~ 


पुणे , 
दिनांक १५ मे २०१ ९ . 


डॉ . पी . 

एल . 

खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८ , २०१ ९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे : (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था/ सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) अध्यक्ष, खंडाळा सन्मित्र को - ऑप.क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई यांचे दिनांक २६ मार्च २०१९ चे पत्र 

व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क .१५६/ खंडाळा सन्मित्र को / २०१ ९ / १२५५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या खंडाळा सन्मित्र को - ऑप.क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम , १९ ६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन 

राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


( ३ ) 
वसुली अधिकारी 


( ४ ) 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


१ 


श्री . मंगेश अंकुश चव्हाण 


सातारा , पुणे 


अटी : 


. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 


. 


. 


~ 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १२-१८, २०१ ९/ भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ खंडाळा सन्मित्र को - ऑप.क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई ” 
असा फलक लावता येवू शकेल. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करण्याची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 

( १३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक १५ मे २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - २ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८ , २०१ ९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था/ सआ-५ / जय बजरंग को / खंडाळा सन्मित्र / विलिनिकरण / १२५६/ २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम १७ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ. पी . एल . 
खंडागळे , अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे , जय बजरंग को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे नोंदणी 
क्रमांक टी.एन.एन (टी.एन.एन)/आर.एस.आर./( सी.आर)/ ५३९ / १९८८-८९ या संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता, खंडाळा सन्मित्र को - ऑप. 
क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई नोंदणी क्रमांक बी . ओ. एम. / डब्ल्यु . एल . आर. एस. आर ./सीआर /१४११/९ २-९ ३ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये 
सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून हस्तांतरीत करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलिनीकरण करीत आहे. 

उक्त आदेशामुळे जय बजरंग को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेचे खंडाळा सम्नित्र को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., 
मुंबई या संस्थेमध्ये विलिनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार या कार्यालयाच्या पातळीवर 
जय बजरंग को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन संस्थेचे ड रजिस्टरवरील नाव कमी करण्यात 
येत आहे . 


. 


संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १९ ८२ किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम , १९ ०८ यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, विलिनीकरणाशी 
संबंधित असलेल्या संस्थांचा ठराव प्रत्येक बाबतीत, मूळ संस्थेची किंवा विलिनीकरण केलेल्या संस्थांची मत्ता व दायित्वे नव्या संस्थेत 
किंवा यथास्थिती रुपांतरित किंवा विलिनीकरण संस्थेमध्ये निहित होण्याबाबतचे पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल. 

संस्थांचे एकत्रिकरण केल्यामुळे , एकत्रिकरण केलेल्या संस्थांचे कोणतेही हक्क किंवा बंधन यावर परिणाम होणार नाही, एकत्रिकरण 
संस्थांकडून किंवा संस्थांविरुद्ध जी न्यायिक कार्यवाही 

चालू 

ठेवण्यात किंवा सुरु करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही 
सदोष ठरणार नाही, न्यायिक कार्यवाही एकत्रिकरण संस्थेस किंवा संस्थेविरुद्ध चालू ठेवता येईल . 

परिशिष्ट 
अटी व शर्ती : 

( १) जय बजरंग को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेचे, खंडाळा सन्मित्र को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या 
संस्थेत विलिनीकरणाच्या दिवसापासून हस्तांतरण करण्यात येईल . 

( २) विलिनीकरणाच्या दिवसापासून जय बजरंग को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेच्या ताळेबंदपत्रकात दाखविल्याप्रमाणे 
शेअर्स ( भाग ) रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर सदर शेअर्स ( भाग), रक्कम झालेल्या तोटा रकमेतून वजा करणे आवश्यक 
आहे . जय बजरंग को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेच्या सभासदांच्या शेअर्स ( भाग ) रक्कम खंडाळा सन्मित्र को - ऑप . क्रेडीट 
सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेत अनामत खाते म्हणून जमा करण्यात येईल. 

( ३) विलिनीकरणानंतर जय बजरंग को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेच्या ठेवी दोन्ही संस्थांच्या ठरावामध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे देय राहतील. तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी खंडाळा सन्मित्र को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई संस्थेमध्ये ठेवायच्या 
असतील तर अशा ठेवीवर या पतसंस्थेच्या इतर ठेवीदारांना देण्यात येणाऱ्या व्याजदरानुसार व्याज आकारणी करण्यात येईल. मात्र जय 
बजरंग को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेचे संचालक , नातेवाईक , दैनिक बचत प्रतिनिधी यांच्या जमा असलेल्या रकमा संपूर्ण 
कर्ज वसूल होईपर्यंत राखून ठेवल्या जातील. तसेच जय बजरंग को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेने सर्व प्रकारच्या ठेवीवर 
दिलेली कर्जे वसूल होईपर्यंत सदरच्या ठेवी परत केल्या जाणार नाहीत . 
( ४ ) विलिनीकरणानंतर जय बजरंग को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेत असणारी सर्व बचत खाती, मुदत ठेवी , 

चालू 
खाती , मासिक ठेवी व इतर ठेवीची खाती खंडाळा सन्मित्र को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या पुस्तकामध्ये वर्गीकरणात 
उघडण्यात येतील. 

( ५ ) जय बजरंग को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्जे वसुली करण्याची जबाबदारी खंडाळा 
सन्मित्र को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेची राहील. जय बजरंग को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेकडून कर्ज 
घेतल्याच्या दिनांकाच्या कराराप्रमाणे असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदारांना मान्य असेल तसेच थकीत कर्जापोटी होणारे दंडव्याज, वसुलीखर्च, 
लवाद दावा खर्च व इतर होणारे खर्च भरणे कर्जदारावर बंधनकारक राहील . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १२-१८, २०१९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

( ६ ) विलिनीकरणाच्या दिनांकास जय बजरंग को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि . , ठाणे या संस्थेची बँकांमधील शिल्लक , रोख शिल्लक 
व इतर येणी ही खंडाळा सन्मित्र को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . तिचा विनियोग कसा करावा 
याचा अधिकार खंडाळा सन्मित्र को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडे राहील . 

( ७) विलिनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी जय बजरंग को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेने ठेवलेल्या ठेवी, केलेली करारपत्रे, 
बंधपत्रे, कुलमुखत्यारपत्रे आणि इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे विलीनीकरणानंतर परिणामकारक राहतील. 

( ८ ) विलिनीकरणानंतर जय बजरंग को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेऐवजी खंडाळा सन्मित्र को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी 
लि ., मुंबई या नावाने सर्व व्यवहार व कामकाज पाहील. याबाबत जय बजरंग को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेचे सर्व 
संचालक , कर्मचारी, अल्पबचत प्रतिनिधी व हितसंबंधी कोणताही आक्षेप घेणार नाही. 

( ९ ) जय बजरंग को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना विलिनीकरणानंतर खंडाळा सन्मित्र को - ऑप . क्रेडीट 
सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास सामावून घेणे बंधनकारक राहील सदर कर्मचाऱ्याची दिनांक १ नोव्हेंबर, 
१ ९९ ३ पासून झालेली सेवेची ज्येष्ठता व शैक्षणिक पात्रता विचारात घेवून वेतन निश्चिती करण्यात यावी. 

( १०) विलिनीकरणापूर्वी जय बजरंग को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेत काही दोष, अफरातफर असल्यास त्यास 
खंडाळा सन्मित्र को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई ही संस्था जबाबदार असणार नाही. 

( ११ ) जय बजरंग को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे दायित्व खंडाळा सन्मित्र 
को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . 

( १२) विलिनीकरणानंतर जय बजरंग को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेच्या विलिनीकरणापूर्वीच्या शाखेच्या बदल्यात 
खंडाळा सन्मित्र को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेस ठाणे येथे व या कार्यालयाच्या दिनांक ८ मार्च, २०१ ९ चे परिपत्रकानुसार 
एक प्रोत्साहनपर शाखा शिरवळ , ता . खंडाळा, जि . सातारा येथे उघडण्यास परवानगी देण्यात येत आहे . 

(१३ ) जय बजरंग को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेचे कामकाज व ठेवीदारांच्या ठेवी देण्याबाबतचे कामकाज खंडाळा 
सन्मित्र को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई पतसंस्थेमार्फत करण्यात यावे. 

सदर आदेश आज दिनांक १५ मे, २०१९ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे. 


. 


. 


पुणे, 
दिनांक १५ मे , २०१ ९. 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


~ 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८, २०१ ९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 


सामान्य प्रशासन विभाग 


. 


. 


, 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २२ ऑगस्ट २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ-१११ ९ / प्र.क्र . १२८ / २०१ ९ / दहा. - श्री . बलदेव सिंह , भाप्रसे ( महाःआरआरः१९ ८ ९ ) यांची नियुक्ती प्रधान सचिव व मुख्य 
निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र , मंत्रालय, मुंबई या पदावर ते पद प्रधान सचिव श्रेणीत अवनत करून, करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा 
कार्यभार दिनांक १२ जुलै २०१९ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे. 

२. श्री . शिवाजी दौंड , भाप्रसे ( महाःएससीएसः १ ९९ ७ ) सचिव, ( साविस ) व विशेष चौकशी अधिकारी-२, सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय , मुंबई यांची बदली करण्यात येऊन यांची नियुक्ती विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग या रिक्त पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा 
कार्यभार दिनांक १७ जुलै २०१९ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे. 

३. श्री . ए. बी, मिसाळ , भाप्रसे ( महाःएससीएसः २००३) यांची नियुक्ती महापालिका आयुक्त , नवी मुंबई महानगरपालिका, नवी मुंबई या 
पदावर , ते पद अधिकालिक वेतन श्रेणीत उन्नत करून , करण्यात आली आहे . त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक १८ जुलै २०१ ९ ( मध्यान्हपूर्व ) 
पासून स्वीकारला आहे. 

४. श्री. सचिन कुर्वे, भाप्रसे ( महाः UL :२००३ ) जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, मुंबई यांना भारतीय प्रशासन सेवेच्या अधिकालिक वेतन 
श्रेणीत पूर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक १ जानेवारी २०१९ पासून पदोन्नती देण्यात येऊन पदोन्नतीनंतर त्यांची नियुक्ती मा . मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई या रिक्त पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक १९ जुलै २०१९ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे. 

५. डॉ. रामास्वामी एन ., भाप्रसे ( महाःआरआरः२००४) यांची नियुक्ती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम मंडळ , मुंबई या रिक्त 
पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे. 

६. श्री . दिपेंद्रसिंह कुशवाह , भाप्रसे ( महाःआरआरः २००६) मुख्य अधिकारी म्हाडा मंडळ, मुंबई यांची बदली करण्यात येऊन त्यांची नियुक्ती 
आयुक्त , कौशल्य विकास , रोजगार व उद्योजकता, नवी मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक २९ जुलै २०१९ 
( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे. 

७. डॉ . एम. पी . कल्याणकर, भाप्रसे ( महाःनॉन एससीएसः२००७) सह सचिव ( कामगार ) उद्योग व कामगार विभाग, मुंबई यांची बदली 
करण्यात येऊन त्यांची नियुक्ती आयुक्त , कामगार , मुंबई या पदावर ते पद कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे. त्यांनी 
या पदाचा कार्यभार दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

८. श्री . अजीत पाटील, भाप्रसे ( महा:KL :२००७ ) आंतरराज्य प्रतिनियुक्तीने महाराष्ट्र शासनाकडे रूजू झाल्यानंतर त्यांची नियुक्ती 
व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक १७ जुलै 
२०१९ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे. 

९. श्री. राधाकृष्णन बी, भाप्रसे ( महाःआरआरः २००८ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम मंडळ , मुंबई यांची बदली करण्यात 
येऊन त्यांची नियुक्ती मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१ ९ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे. 

१०. श्री . प्रशांत नारनवरे , भाप्रसे ( महाःआरआरः २००९ ) जिल्हाधिकारी, पालघर यांची बदली करण्यात येऊन त्यांची नियुक्ती सह 
व्यवस्थापकीय संचालक , सिडको, नवी मुंबई या रिक्त पदावर ते पद कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे . त्यांनी या 
पदाचा कार्यभार दिनांक १८ जुलै २०१९ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

११. श्री . आशुतोष सलील , भाप्रसे ( महाःआरआरः २०१० ) यांची नियुक्ती सह महापालिका आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई या 
पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक १७ जुलै २०१ ९ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

१२. श्री . मिलिंद बोरीकर , भाप्रसे ( महाःनॉन एससीएसः २०१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , पालघर यांची बदली करण्यात 
येऊन त्यांची नियुक्ती जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, मुंबई या पदावर ते पद वरिष्ठ समय श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे. त्यांनी 
या पदाचा कार्यभार दिनांक १८ जुलै २०१९ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

१३. श्री . राहूल रेखावार , भाप्रसे ( महाःआरआरः २०११ ) जिल्हाधिकारी, धुळे यांची बदली करण्यात येऊन त्यांची नियुक्ती सह व्यवस्थापकीय 
संचालक , महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, औरंगाबाद या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक २२ जुलै २०१ ९ 
( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे. 


. 


१३ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

१४. श्री. एम . जे. प्रदीप चंद्रन , भाप्रसे ( महाःआरआरः२०१२) अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त अमरावती यांची बदली करण्यात येऊन त्यांची 
नियुक्ती अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक १७ जुलै २०१ ९ 
( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

१५. श्री . गंगाथरन डी , भाप्रसे ( महाःआरआरः २०१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , धुळे यांची बदली करण्यात येऊन त्यांची 
नियुक्ती जिल्हाधिकारी, धुळे या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक १७ जुलै २०१९ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला 
आहे . 

१६. श्री . राजेद्र भरूड , भाप्रसे ( महाःआरआरः २०१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , सोलापूर यांची बदली करण्यात येऊन 
त्यांची नियुक्ती जिल्हाधिकारी , नंदुरबार या पदावर ते पद वरिष्ठ समय श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक 
१८ जुलै २०१ ९ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे. 

१७. श्री . के . बी . शिंदे, भाप्रसे ( महाःनॉन एससीएस : २०१३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद, सातारा यांची बदली करण्यात 
येऊन त्यांची नियुक्ती जिल्हाधिकारी, पालघर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक १७ जुलै २०१ ९ ( मध्यान्होत्तर ) 
पासून स्वीकारला आहे . 

१८. श्री . अमोल येडगे, भाप्रसे ( महाःआरआरः २०१४ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड यांची बदली करण्यात येऊन त्यांची 
नियुक्ती संचालक ( माहिती तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक 
२५ जुलै २०१९ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे. 

१९. श्रीमती वान्मथी सी , भाप्रसे ( महाःआरआरः२०१५) सहायक जिल्हाधिकारी आणि प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प , नंदूरबार यांची बदली करण्यात येऊन त्यांची नियुक्ती मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, धुळे या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी 
या पदाचा कार्यभार दिनांक १७ जुलै २०१९ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

२०. श्रीमती बुवनेश्वरी, भाप्रसे ( महाःआरआरः२०१५ ) सहायक जिल्हाधिकारी आणि प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प , पांढरवडा, यवतमाळ यांची बदली करण्यात येऊन त्यांची नियुक्ती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , नाशिक या पदावर करण्यात 
आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक १७ जुलै २०१९ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे. 

२१. श्री . अजित कुंभार , भाप्रसे ( महाःआरआरः २०१५ ) सहायक जिल्हाधिकारी आणि प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प, जव्हार , पालघर यांची बदली करण्यात येऊन त्यांची नियुक्ती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड या पदावर करण्यात आली 
आहे . त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ ऑगस्ट २०१ ९ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे. 

२२. श्री . पी . टी . वायचळ , भाप्रसे ( अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संवर्ग) अध्यक्ष, जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, अहमदनगर यांची बदली 
करण्यात येऊन त्यांची नियुक्ती भारतीय प्रशासन सेवा ( संवर्ग) विनियम, १९ ५४ च्या नियम ९( १) मधील तरतुदीच्या अधीन मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद , सोलापूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक १७ जुलै २०१९ 
( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे. 

२३. श्री . एस. एम. भागवत , भाप्रसे ( अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संवर्ग) अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 
मुंबई यांची बदली करण्यात येऊन त्यांची नियुक्ती भारतीय प्रशासन सेवा( संवर्ग) विनियम, १९ ५४ च्या नियम ९(१) मधील तरतुदीच्या अधीन मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक १८ जुलै २०१ ९ 
( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

२४. श्री. यु. ए. जाधव, भाप्रसे ( अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संवर्ग) अध्यक्ष, जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, पालघर यांची बदली करण्यात 
येऊन त्यांची नियुक्ती भारतीय प्रशासन सेवा( संवर्ग ) विनियम, १९ ५४ च्या नियम ९( १) मधील तरतुदीच्या अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद , पुणे या रिक्त पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक १८ जुलै २०१९ ( मध्यान्हपूर्व) पासून 
स्वीकारला आहे . 


. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

स. रि . बांदेकर- देशमुख 
शासनाचे उप सचिव . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८, २०१ ९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 


. 


- 


महाराष्ट्र 

विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन 

मुंबई , दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ 
संदर्भ.- गृह विभागाचे शासन आदेश क्र.रापोसे-१७१९ /प्र.क्र .१५२/ पोल-१ ( अ), दिनांक १५ जुलै २०१ ९. 

क्रमांक १६७४० / क -१.- श्री . महेश ध. चिमटे , समादेशक , राज्य राखीव पोलीस बल , गट क्र . ०९ , अमरावती यांची महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालयातील “मुख्य सुरक्षा अधिकारी ” या पदावर दिनांक १३ ऑगस्ट २०१९ ( म.पू.) पासून प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( पदग्रहण अवधी, परकीय सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे या काळातील प्रदाने) नियम, १९ ८१ 
च्या नियम १५ मधील तरतुदीनुसार श्री . महेश ध. चिमटे, समादेशक , राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र . ० ९, अमरावती यांना दिनांक २९ जुलै 
२०१ ९ ते दिनांक ७ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीतील एकूण १० दिवसांचा पदग्रहण अवधी मंजूर करण्यात आला आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( पदग्रहण अवधी, परकीय सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे या काळातील प्रदाने ) नियम , १९ ८१ 
च्या नियम १७ मधील तरतुदीनुसार श्री. चिमटे यांना बदलीच्या पदावर रूजू होण्याच्या संक्रमण काळात दिनांक ८ ऑगस्ट २०१ ९ व दिनांक 
९ ऑगस्ट २०१९ या २ दिवसांची नैमित्तिक रजा दिनांक १० ते १२ ऑगस्ट २०१९ या शासकीय सुट्टीस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . महेश ध. चिमटे यांचा या सचिवालयातील प्रतिनियुक्तीचा कालावधी प्रारंभास सर्वसाधारणपणे एक वर्षाचा राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ऋतुराज ज . कुडतरकर , 

उप सचिव . 


महाराष्ट्र विधानमडंळ सचिवालय. 


जलसंपदा विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक संकीर्ण-२०१९ / ( प्र.क्र . ३६१/ २०१९ )-आ.( वर्ग -१).- जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अभियंता ( स्थापत्य ) संवर्गातील श्री . सतिश 
बाबूराव कहार, उप संचालक (व्या.प.), महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांचे दिनांक २ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी निधन झाले 
असल्याने, दिनांक २ ऑगस्ट २०१९ पासून श्री . कहार यांची शासन सेवा समाप्त झाली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . गं. गांगरकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १२-१८, २०१९/ भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१९ 
संदर्भ.- (१ ) भारत सरकारच्या Ministry of Personnel , Public Grievances & Pensions, Department of 

Personnel & Training यांचे क्र .१३०१५ / ०३/ २०१ ९- AIS-I, दिनांक १० ऑगस्ट २०१९ रोजीचे पत्र 
( २) विशेष राज्यकर आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्रमांक : राउआ-२०१९ / आस्था-२ / कार्यमुक्त / रासआ/ श्रीम.धोडमिसे / 
ब -८२८ , दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१ ९ . 

आदेश 


क्रमांक विकअ-१०१ ९ /प्र.क्र .१५८ / २०१९ /विक्रीकर ( प्रशा-२ ).- संदर्भ क्रमांक १ च्या पत्रान्वये श्रीमती तृप्ती अंकुश धोडमिसे, राज्यकर 
सहायक आयुक्त यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षा-२०१८ द्वारे भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये (Indian Administrative 
Services) नियुक्तीसाठी निवड झाली असून लाल बहादूर शास्त्री नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशन, मसुरी येथे प्रशिक्षणासाठी रुजू 
होण्याकरिता श्रीमती धोडमिसे यांना कार्यमुक्त करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक २ अन्वये विशेष राज्यकर आयुक्त कार्यालयाने पाठविला आहे. 

या अनुषंगाने श्रीमती धोडमिसे यांना या आदेशाद्वारे दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ ( म.पू.) पासून भारतीय प्रशासकीय सेवा ( Indian 
Administrative Services) या पदावर रुजू होण्याकरिता कार्यमुक्त करण्यात येत आहे . 


२ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि . द. चुरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


w 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८ , २०१ ९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read : ( 1) Govt. Resolution No. Sankirna 0816 /625 / Pra.Kra. 101/ Ka. 11, dated 5th January 2019. 

(2 ) Govt. Noti . No. Sankirna 0816 /625 / Pra.Kra , 101/ Ka . 11 , dated 12th June 2019 . 


- 


No. A - 3902/2019/ 1402.— In view of Government Notification dated 12 June 2019 establishing new 
Court of Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class at Bodwad in District Jalgaon , the 
High Court has been pleased to make the transfer and posting of Shri Santosh D.Garad , Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Bhusawal, District Jalgaon as Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class, Bodwad , District Jalgaon , in the said newly established Court 
which is to commence functioning with effect from 16th June 2019 . 


IL 


The Hon ble High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the 
order as shown herein below - 


1 . 


New Posting 
Joint Civil Judge , Junior Division & 
Judicial Magistrate , First Class , 
Bhusawal. District Jalgaon 
vice Shri S. D. Garad transferred . 


2 . 


2nd Joint Civil Judge , Junior Division & 
JudicialMagistrate , First Class , Bhusawal, 
District Jalgaon vice Smt. D.M. Shinde. 


3 . 


Name and Present Posting 
Smt. D.M. Shinde , 
2nd Joint Civil Judge, Junior 
Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Bhusawal, 
District Jalgaon . 
Smt.N.M.Panchariya , 
3rd Joint Civil Judge , Junior 
Division & Judicial Magistrate , 
First Class , Bhusawal, 
District Jalgaon . 
Smt. S. Y. Sul, 
4th Joint Civil Judge, Junior 
Division & JudicialMagistrate , 
First Class , Bhusawal, 
District Jalgaon . 
Smt. P. V. Chidre , 
5th JointCivil Judge , Junior 
Division & JudicialMagistrate , 
First Class , Bhusawal, 
District Jalgaon . 
Shri R. S.Mankar, 
6th Joint Civil Judge, Junior 
Division & JudicialMagistrate , 
First Class , Bhusawal, 
District Jalgaon . 


3rd Joint Civil Judge , Junior Division & 
JudicialMagistrate , First Class , Bhusawal, 
District Jalgaon vice Smt. N. M. Panchariya. 


4 . 


4th JointCivil Judge , Junior Division & 
JudicialMagistrate , First Class , Bhusawal, 
District Jalgaon vice Smt. S. Y. Sul. 


5 . 


5th Joint Civil Judge, Junior Division & 
JudicialMagistrate, First Class , Bhusawal, 
District Jalgaon . 


Bombay , 
dated the 13th June 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १२-१८, २०१९/ भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 


१७ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read : (1) GovernmentNotification No. HCT- 1215 /843/C.R . 142 /Desk - 3, dated 11th February 2016 . 

No.A - 1201/2019 / 1401.— Shri Surendra R. Sharma, Principal District and Sessions Judge , Gadchiroli 
shall stand retired from Maharashtra State Judicial Service w.e.f. 30th June 2019 (A.O.H.) by superannuation 
on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 60 years . 


Bombay , 
dated the 14th June 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read : ( 1) Government Notification No. HCT- 1215 /843 /C.R . 142 /Desk - 3 , dated 11th February 2016 . 

No.A - 1201/ 2019 /1400 . — Shri Kishor R. Chaudhari, District Judge - 7 and Additional Sessions Judge , 
Aurangabad shall stand retired from Maharashtra State Judicial Service w.e.f. 30th June 2019 ( A.O.H.) by 
superannuation on the afternoon of the last day of themonth in which he attains the age of60 years . 


Bombay, 
dated the 14th June 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1201/2019 /1386.— The High Court has been pleased to transfer and post Shri Ajey S. 
Rajandekar, District Judge - 1 and Additional Sessions Judge ,Wardha , as Registrar (Administration ), High 
Court of Judicature at Bombay , Aurangabad Bench , Aurangabad . 


II 


The High Courthas further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as 
shown herein below : 
Name of Judicial Officers 

New Posting 
1 . Smt.M.V. Bhatia , 

District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
District Judge - 2 and Additional Wardha vice Shri A.S. Rajandekar transferred . 

Sessions Judge ,Wardha. 
2 . Shri R.M.Mishra , 

District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
District Judge - 3 and Additional 

Wardha vice Smt. M.V. Bhatia . 
Sessions Judge ,Wardha . 


Bombay, 
dated the 18th June 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


भाग एक (म.उ.वि. ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८, २०१ ९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read : ( 1) Government Notification No. HCT- 1215 /843 /C.R . 142 /Desk - 3 , dated 11th February 2016 . 

No. A - 1201/2019 / 1396.— Shri Sadruddin A. Quazi, 2nd Additional Principal Judge , City Civil and 
Sessions Court , Mumbai, shall stand retired from Maharashtra State Judicial Service w.e.f. 30th June 2019 
(A.0.H.) by superannuation on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 


60 years . 


Bombay , 
dated the 14th June 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No.A - 3902/2019/ 1395.— The High Courthas been pleased to make the ranking of the Judicial Officers 
in the order as shown herein below : 


1 . 


New Posting 
13th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Ahmednagar 
vice Shri S.D. Patil appointed as Secretary , 
District Legal Services Authority , Ahmednagar. 


2 . 


Name and Present Posting 
Shri A. A. Khandale , 
14th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , 
Ahmednagar. 
Shri P.M.Unhale , 
15th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , 
Ahmednagar. 
Smt. R. B. Thakur , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Akola . 


14th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Ahmednagar 
vice Shri A. A. Khandale . 


3 . 


2nd Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Akola 
vice Shri S. S. Bose appointed as Secretary , 
District Legal Services Authority , Akola . 


4 . 


Smt. S. K. Choudhary , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Akola . 


3rd JointCivil Judge, Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Akola 
vice Smt. R. B. Thakur. 


5 . 


Shri A. B. Shaikh , 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , 
Akola . 


4th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Akola 
vice Smt. S. K. Choudhary . 


6 . 


Smt. S. A. Thakare , 
6th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , 
Akola . 


5th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Akola 
vice Shri A. B. Shaikh . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार 


ते 


बुधवार, 

सप्टेंबर १२-१८ , २०१ ९ / भाद्र २१-२७, शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


Name and Present Posting 


7 . 


New Posting 
2nd Joint Civil Judge, Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Kolhapur 
vice Shri P.K. Deshpande appointed as Secretary , 
District Legal Services Authority , Kolhapur. 


8 . 


3rd Joint Civil Judge, Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Kolhapur 
vice Shri A. A. Bhosale . 


9 . 


4th JointCivil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Kolhapur 
vice Shri A.M.Husain . 


10 . 


Shri A. A. Bhosale , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , 
Kolhapur. 
Shri A. M. Husain 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , 
Kolhapur. 
Shri D. B. Hambire 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , 
Kolhapur. 
Shri H. S. Bhure 
6th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , 
Kolhapur. 
Smt. F. B. Baig 
7th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , 
Kolhapur. 
Smt. P. A. Patil 
8th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , 
Kolhapur. 
Shri P. L. Ghule 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , Latur. 


5th JointCivil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Kolhapur 
vice Shri D. B. Hambire . 


11 . 


6th JointCivil Judge , Senior Division and 
AdditionalChief JudicialMagistrate , Kolhapur 
vice Shri H.S. Bhure . 


12 


7th Joint Civil Judge, Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Kolhapur 
vice Smt. F.B. Baig . 


13 . 


2nd Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Latur 
vice Smt. S.D. Kankanwadi 
appointed as Secretary , DistrictLegal Services 
Authority , Latur. 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Latur 
vice Shri P.L. Ghule . 


14 . 


15 . 


Shri V. B. Gulve -Patil 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , Latur. 
Shri Abdulkarim A. Shaikh 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , Latur. 
Shri D. R. Deshmukh 
6th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , Latur. 


4th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Latur 
vice Shri V.B. Gulve - Patil . 


16 . 


5th Joint Civil Judge , Senior Division and 
AdditionalChief JudicialMagistrate , Latur 
vice Shri Abdulkarim A. Shaikh . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८ , २०१ ९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 


17 . 


Name and Present Posting 
Shri S.B. Hiwale , 
Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , 
Nanded . 


New Posting 
Chief JudicialMagistrate, Nanded 
vice Shri R. S. Rote appointed as Secretary , 
District Legal Services Authority , Nanded . 


18 . 


Joint Civil Judge , Senior Division and 
AdditionalChief Judicial Magistrate , Nanded 
vice Shri S. B. Hiwale . 


19 . 


2nd Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Nanded 
vice Shri Sachin S. Patil. 


20 . 


2nd Joint Civil Judge , Senior Division and 
AdditionalChief Judicial Magistrate , Osmanabad 
vice Shri S. B. Todkar appointed as Secretary , 
District Legal Services Authority , Osmanabad . 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division and 
AdditionalChief JudicialMagistrate , Osmanabad 
vice Shri G. A. Deshpande. 


21 . 


Shri Sachin S. Patil , 
2nd Joint Civil Judge, Senior 
Division and Additional Chief 
JudicialMagistrate , Nanded . 
Shri M. P. Shinde , 
3rd Joint Civil Judge , Senior 
Division and AdditionalChief 
JudicialMagistrate , Nanded . 
Shri G. A.Deshpande , 
3rd Joint Civil Judge, Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Osmanabad . 
Shri A. A. Shinde , 
4th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Osmanabad . 
Shri N.G. Gosavi, 
5th JointCivil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Osmanabad . 
Shri V. B.Ghadge , 
6th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
JudicialMagistrate , Osmanabad . 
Shri I. M. Naikwadi, 
7th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
JudicialMagistrate , Osmanabad . 
Smt. Amruta A. Shinde , 
8th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
JudicialMagistrate , Osmanabad . 


22 . 


4th Joint Civil Judge, Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Osmanabad 
vice Shri A. A. Shinde . 


23 . 


5th JointCivil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Osmanabad 
vice Shri N.G.Gosavi. 


24 . 


6th JointCivil Judge , Senior Division and 
AdditionalChief Judicial Magistrate , Osmanabad 
vice Shri V. B. Ghadge . 


25 . 


7th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Osmanabad 
vice Shri I. M.Naikwadi . 


Bombay , 
dated the 17th June 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १२-१८, २०१ ९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 


२१ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


( 1) High Court Memo of Annual General Transfers 2019 , dated 4th April 2019 . 


No.A - 1201 /2019/1388.— The High Court has been pleased to cancel entry at Sr. No. 9 of High Court 
Memo of District Judges dated 4th April 2019 regarding transfer and posting of Shri Rajaram P. Pande , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Bhandara and on retention continue him as District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Bhandara vice Smt. A.B. Sharma. 


IL 


The High Court has further been pleased to cancel entries at Sr. Nos. 127 & 143 of High Court Memo 
of District Judges dated 4th April 2019 regarding transfers and postings of Smt. Shayana V. Patil , Judge , 
City Civil Court and Additional Sessions Judge,Mumbai and Shri S.J. Biyani, Judge , City Civil Court and 
Assistant Sessions Judge, Mumbai and on retention continue them at City Civil Court, Mumbai respectively . 


III 


The High Courthas further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as 
shown herein below : 


Name of Judicial Officers 


1 . 


New Posting 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Bhandara vice Shri P.S. Khune . 


Smt. A. B. Sharma, 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Bhandara . 


2 . 


District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Bhandara . 


Shri P. S. Khune , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 
Bhandara . 


Bombay , 
dated the 3rd June 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


ATT 18 (9.3.a .) - 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८, २०१९ / भाद्र २१-२७, शके १ ९ ४१ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 3902 /2019 /1394.— The High Court has been pleased to make the ranking of the Judicial 
Officers in the order as shown herein below - 


Sr. 


Name 


Present Posting 


New Posting 


No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Smt. Patil S. R. 

Metropolitan Magistrate , Additional ChiefMetropolitan 
Mumbai. 

Magistrate , 3rd Court , Esplanade , 

Mumbai. 
2 Shri Shinde M. A. Additional ChiefMetropolitan Additional Chief Metropolitan 
Magistrate 3rd Court, 

Magistrate, 8th Court , Esplanade , 
Esplanade ,Mumbai 

Mumbai. 
3 ShriMane D. B. 

Metropolitan Magistrate , Additional ChiefMetropolitan 
Mumbai. 

Magistrate , 24th Court , Borivali, 

Mumbai. 
4 Shri Shaikh I. R. 

Additional Chief Metropolitan Additional ChiefMetropolitan 
Magistrate , 8th Court , 

Magistrate , 38th Court, Ballard Pier, 
Esplanade, Mumbai 

Mumbai. 
5 Smt. Shaikh S. G. Metropolitan Magistrate , Additional ChiefMetropolitan 
Mumbai. 

Magistrate , 47th Court, Esplanade, 

Mumbai. 
6 Shri Sirsalkar H. B. Metropolitan Magistrate Additional ChiefMetropolitan 
49th Court , Vikhroli , Mumbai Magistrate , 2nd Court,Mazgaon , 

Mumbai. 
7 Shri More U. J. 

Metropolitan Magistrate , Metropolitan Magistrate , 69th Court, 
Mumbai. 

Mazgaon ,Mumbai. 
8 Shri Kendre S. V. Metropolitan Magistrate Metropolitan Magistrate , 67th Court, 

41st Court, Shindewadi, Borivali , Mumbai. 

Mumbai. 
9 Shri Narwade S. R. Metropolitan Magistrate Metropolitan Magistrate , 13th Court, 

36th Court,Mumbai Central, Dadar, Mumbai. 

Mumbai. 
10 Shri Kadam B. D. Metropolitan Magistrate Metropolitan Magistrate , 41st Court , 
Mumbai. 

Shindewadi, Mumbai. 
11 Smt. Sharma Shruti R. Metropolitan Magistrate Metropolitan Magistrate , 39th Court, 

12th Court , Bandra , Mumbai. Vile Parle ,Mumbai. 
12 Shri Bawaskar G. P. Metropolitan Magistrate Metropolitan Magistrate , 36th Court, 

67th Court, Borivali,Mumbai. Mumbai Central, Mumbai. 
13 Smt. Shetty S. B. Metropolitan Magistrate Metropolitan Magistrate, 28th Court, 

69th Court, Mazgaon, Mumbai. Esplanade, Mumbai. 
14 Shri Ghule J. Y. 

Metropolitan Magistrate , Metropolitan Magistrate , 12th Court, 
Mumbai. 

Bandra , Mumbai. 
15 Shri Bhattacharya S.J. Metropolitan Magistrate , Metropolitan Magistrate, 70th Court, 
Mumbai. 

Mazgaon , Mumbai. 
16 Shri Dasari V. R. Metropolitan Magistrate Metropolitan Magistrate , 7th Court , 

18th Court ,Girgaon , Mumbai. Dadar, Mumbai. 
17 Smt. Kaduskar D. P. Metropolitan Magistrate Metropolitan Magistrate , 18th Court, 

73rd Court, Vikhroli, Mumbai. Girgaon , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १२-१८, २०१९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 


२३ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


18 Shri Gaware B. B. 


Metropolitan Magistrate , 
Mumbai. 
Metropolitan Magistrate , 
Mumbai. 


19 


Shri Wani H. A 


Metropolitan Magistrate ,62nd Court , 
Dadar,Mumbai. 
Metropolitan Magistrate , 50th Court, 
Vikhroli,Mumbai. 
Metropolitan Magistrate , Juvenile 
Court, Umarkhadi,Mumbai. 


20 Smt. Bangad S. S. 


Metropolitan Magistrate , 
Mumbai. 


21 


Shri Dhumkekar A. A. 


Metropolitan Magistrate , 
Mumbai. 


22 Shri Kulkarni Abhijeet V. Metropolitan Magistrate , 

Mumbai. 


Metropolitan Magistrate , 60th Court, 
Kurla , Mumbai. 
Metropolitan Magistrate , 23rd Court, 
Esplanade, Mumbai. 
Metropolitan Magistrate , 73rd Court , 
Vikhroli ,Mumbai. 


23 Shri Parave S. S. 


Metropolitan Magistrate , 
Mumbai. 


24 


Shri Bajaj S. A. 


Metropolitan Magistrate , 
Mumbai. 


Metropolitan Magistrate , 53rd Court , 
Mulund , Mumbai. 


25 Shri Mokashi P. I. 


Metropolitan Magistrate , 
Mumbai. 


Metropolitan Magistrate , 25th Court, 
Mazgaon ,Mumbai. 
Metropolitan Magistrate, 72nd Court. 
Vikhroli , Mumbai. 


26 


Shri Mankar A. M. 


Metropolitan Magistrate , 
Mumbai. 


27 Smt. Hangargekar V. R. Metropolitan Magistrate , 

Mumbai. 


28 


Shri Pere R. S. 


Metropolitan Magistrate , 33rd Court, 
Ballard Pier , Mumbai. 
Metropolitan Magistrate , 6th Court, 
Mazgaon , Mumbai. 
Metropolitan Magistrate , 49th Court, 
Vikhroli, Mumbai. 


Metropolitan Magistrate 
7th Court, Dadar , Mumbai. 
Metropolitan Magistrate 
42nd Court, Shindewadi, 
Mumbai. 


29 Shri Tekwani V.A. 


30 


Smt. Bharsakade 
(Wagh ) P.P. 


Metropolitan Magistrate , 
Mumbai. 


Metropolitan Magistrate , 42nd Court, 
Shindewadi, Mumbai. 


Bombay , 
dated the 30th May 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


HTT TEE (7.3.fq .) - 837 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८ , २०१ ९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक सैकवि.२०१९ / प्र.क्र . २५ ९ / का - २८.- श्री . सुनिल मोरेश्वर गोडबोले, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, सांगली ‘ गट - अ यांना 
दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ ( म.नं.) पासून नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त होण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

वैशाली डिगे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


. 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ जुलै २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिअ.२०१९ / प्र.क्र . १३७/ कामगार -८. - कामगार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्री . सुनिल नागेश 
सरनाईक , सरकारी कामगार अधिकारी, इचलकरंजी यांची जन्मतारीख दिनांक १ जून १ ९ ६१ आहे. त्यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्षदिनांक ३१ मे २०१ ९ 
रोजी पूर्ण केल्यामुळे ते नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ मे २०१९ ( म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन ) नियम , १९ ८२ च्या नियम १३५ ( ए) नुसार ही अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

सतिश भारतीय , 
शासनाचे अवर सचिव . 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ जुलै २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिअ.२०१ ९/ प्र.क्र . १२९/ कामगार -८. - कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्रीमती अमिता देवदास 
मोरे, सरकारी कामगार अधिकारी , अहमदनगर यांची जन्मतारीख दिनांक १ फेब्रुवारी १९ ६१ आहे. त्यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्षदिनांक ३१ जानेवारी 
२०१९ रोजी पूर्ण केल्यामुळे ते नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ (म.नं. ) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम , १९ ८२ च्या नियम १३५ ( ए) नुसार ही अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

सतिश भारतीय, 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 


२५ 


नियोजन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ 


अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -१०१९ / प्र.क्र .०१/ का.१४२७.- अर्थ सांख्यिकी संचालनालयाच्या गट - ब ( राजपत्रित ) संवर्गातील खालील अधिकारी शासन 
सेवेतून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकास नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
अधिकाऱ्याचे नाव 

पदनाम 

स्वेच्छा सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
श्री . गं . दि . चव्हाण सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी , 

३१ जुलै २०१९ ( म.नं.) 
मानव विकास आयुक्त कार्यालय , औरंगाबाद. 


अ.क्र . 


१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


तु . पु. हिर्लेकर , 


कार्यासन अधिकारी . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -२०१८ / प्र.क्र.६०१/ ई. - श्री . प्रकाश का . जोशी, अवर सचिव, महसूल व वन विभाग , हे म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम , 
१९८२ मधील नियम १० (१) खालील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ जुलै, २०१९ ( म.नं.) रोजी पासून नियतवयोमानानुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले 
आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

रविराज फल्ले, 
शासनाचे उप सचिव . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ जुलै २०१ ९ . 

अधिसूचना 
क्रमांक अ -२०१९ / प्र.क्र . १२८ / कामगार -८. - कामगार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्रीमती संध्या अनिल 
आघारकर, सरकारी कामगार अधिकारी, मुंबई यांची जन्मतारीख दिनांक ५ मे १९ ६१ आहे. त्यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्षे दिनांक ४ मे २०१ ९ रोजी 
पूर्ण केल्यामुळे त्या नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ मे २०१९ ( म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्या आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम , १९ ८२ च्या नियम १३५ ( ए), नुसार ही अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सतिश भारतीय , 
शासनाचे अवर सचिव . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८ , २०१ ९ / भाद्र २१-२७, शके १ ९ ४१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जुलै २०१९ 

अधिसूचना 
क्रमांक पीएनएस-१७१ ९ /प्र.क्र . १९० / प्रशासन - २.- श्रीमती व.ना. चोरे, कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ह्या दिनांक ३१ जुलै 
२०१ ९ ( म.नं.) रोजी शासन सेवेतून नियतवयोमानाने सेवानिवृत्त होत आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

प्रदीप 

पु . 

तिर्लोटकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


ग्रामविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -१५१९ / प्र.क्र . २९ ३ / आस्था - १. – श्रीमती नि . ना. परब, टंकलेखक , ग्रामविकास विभाग ह्या नियत वयोमानानुसार दि . ३१ जुलै, 
२०१ ९ ( म.नं.) पासून सेवानिवृत्त झाल्या असल्याने त्यांना दिनांक ३१ जुलै , २०१ ९ ( म.नं.) पासून शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे . 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


शि . जि . पुरव , 


कक्ष अधिकारी. 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ ऑगस्ट २०१ ९ 


अधिसूचना 
या विभागातील खालील 

नमूद 

अधिकारी दिनांक ३१ जुलै , २०१९ ( म.नं.) रोजी शासन सेवेतून 


- 


क्रमांक सेनिवे-१०१९ / प्र.क्र .५४२ / १ ९ . 
नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम 


१ 


२ 


श्रीमती सं . अ . बागेश्वर 
श्रीमती अ . आ . तावडे 
श्री . प्र . भि . शिंगरे 


अवर सचिव 
कक्ष अधिकारी 
कक्ष अधिकारी 


mo 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रमोद घोलप, 


शासनाचे अवर सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १२-१८ , २०१९/ भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 


२७ 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ ऑगस्ट २०१ ९ 


अधिसूचना 
क्रमांक एईओ-१०१ ९ / प्र.क्र .३८३ / २०१९ / दहा. श्री . डी . के . जगदाळे, भाप्रसे ( एससीएस : २००६ ), मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत दुरूस्ती 
व पुनर्रचना मंडळ, मुंबई हे दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स . रि . बांदेकर - देशमुख, 
शासनाचे उप सचिव . 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai400 032 , dated 13th August 2019 


NOTIFICATION 


No. AEO.1019/C.R . 383/ 2019 /X. — Shri D.K. Jagdale , IAS ( SCS : 2006 ] , ChiefOfficer,Mumbai Building 
Repairs and Reconstruction Boards , Mumbai on attaining the age of superannuation is retired from 
Government services w.e.f. 31st July 2019 [ A.N. ] 


By order and in thename of the Governor ofMaharashtra , 


S. R. BANDEKAR -DESHMUKH , 
Deputy Secretary to Government. 


ग्रामविकास विभाग 


मादाम कामा मार्ग , 

हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ 

आदेश 
क्रमांक सेवानि -१५१९ /प्र.क्र . २९ २/ आस्था -१. - श्रीमती कारमेलीन ए. फर्नांडीस , लिपिक -टंकलेखक , ग्रामविकास विभाग ह्या नियत 
वयोमानानुसार दि . ३१ जुलै , २०१ ९ ( म.नं.) पासून सेवानिवृत्त झाल्या असल्याने त्यांना दिनांक ३१ जुलै, २०१९ ( म.नं. ) पासून शासन सेवेतून 
कार्यमुक्त करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शि . जि . पुरव , 


कक्ष अधिकारी. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८ , २०१ ९ / भाद्र २१-२७, शके १ ९ ४१ 

जलसंपदा विभाग 
तिसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ 


अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि .२०१९ /(प्र.क्र .३१८ / २०१ ९) / आ ( वर्ग-१).- जलसंपदा विभागातील मुख्य अभियंता , अधीक्षक अभियंता तसेच कार्यकारी अभियंता 
संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांनी नियत वयोमानाने वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे, ते दिनांक ३१ जुलै २०१९ ( म.नं.) रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत. 
अ.क्र . नाव पदनाम व कार्यालय 

जन्मतारीख 
१ श्री . अशोक संतराम बोडके मुख्य अभियंता ( यांत्रिकी), 

७ जुलै १९ ६१ 
जलसंपदा विभाग , नाशिक . 
२ श्री . महेंद्र गोविंदराव गणवीर प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी , 

२३ जुलै १ ९ ६१ 

नागपूर . 
३ श्री . किरण रामभाऊ हातगावकर कार्यकारी अभियंता, दक्षता पथक , 

२५ जुलै १९ ६१ 
अमरावती 
श्री . अनिल लक्ष्मणराव नाडे कार्यकारी अभियंता, राज्यस्तरीय 

२१ जुलै १९ ६१ 
तांत्रिक सल्लागार समिती, कक्ष-२ , 

पुणे . 
श्री . उद्दान्प्पा विरूपाक्षप्पा सिद्धमल कार्यकारी अभियंता , कृष्णा पाणी वाटप 

१ ऑगस्ट १ ९ ६१ 
तंटा लवाद क्र . ४ , पुणे. 
श्री . सुनिल सुधाकर संगावार सहायक मुख्य अभियंता ( १ ), 

२२ जुलै १९ ६१ 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग , 

अमरावती . 
७ श्री . संभाजी अप्पासाहेब पोकळे कार्यकारी अभियंता, उभारणी 

२० जुलै १ ९ ६१ 
विभाग ( विवयां ) क्र . ३, 
कोयनानगर , सातारा . 


४ 


५ 


. 


६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . गं . गांगरकर , 


शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR .NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


